पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक एळटीएस-२०२२/ प्र.क्र. ८५/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८/०४/२०२२ 


वाचा - सा.बां.वि., शासन आदेडा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि.३.१२.२०२१ 
शासन आदेश 


सा.बां.वि., शासन आदेश, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि.३.१२.२०२१ आदेशान्वये 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) 
संवर्गात पदोन्नती/पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदस्थापनेमध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार बदल करण्यात येऊन 
त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव | वाटप केलेला । पदोन्नती आदेशाचा क्रमांक, दिनांक | पदोन्नती आदेशात बदल 
महसूल विभाग | व पदस्थापनेचे ठिकाण करून देण्यात आलेले 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
1 १_| २ ३ lf ee ५ 
| श्री.उमेश कडू नागपूर सा.बां.वि.,शासन आदेश,क्र. | सा.बां.उप विभाग, 
पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/ सेवा-२, नरखेड,जि.नागपूर 
दि.३.१२.२०२१ 
(सोबतचे परिशिष्ट -अ मधील 
अ.क्र.२०२) 
सा. बां. उप विभाग साकोली, 
जि.भंडारा 
संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र. Ly /सेवा-२ 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२८११४७२९७०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f103cebd4479009 
3322544672eefd3784b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SACHIN se acs 
(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य/नागपूर 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग नाशिक/नागपूर 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/भंडारा 
४. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर 
५. ASR कडू, उप अभियंता यांना मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांच्यामार्फत 
६. मा.मंत्री(सा.बां)(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) 
(सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव सचिव (Asi ard स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


